विष्णु संस्थित । त्या स्थानीं तो पुनीत । त्यापुढतीं व्यासतीर्थ वर्तत । 
सर्व अज्ञानाचें विनाशक 11911 त्याच प्रमाणांत जाणावें । त्या तीर्थाचें 
क्षेत्र बरवें । card तप आचरिलें भक्तिभावे । तेथ शंभर वर्षे दारुण 
।।१०।। तदनंतर देवेशांनो त्यास देत । गणेश्वर वर प्रकटून पुढ्यांत | 
त्यायोगें भारत रचित । धर्माधर्मयुक्त महान ।।११।। ब्रह्मप्रद शास्त्र तें 
ज्ञात | व्यास तत्त्वज्ञान ग्रथित । त्या व्यासतीर्थी स्नान करित । मुक्त 
जाङ्यभावांतून तो ।।१२।। धर्माधर्म व्यवस्था जाणून । होईल त्या नरा 
बोधज्ञान । गणेशतीर्थाच्या पूर्वेकडे शोभन । भीमकुंड भीमेश निर्मित 
।।१३।। भीमेशानें तेथ राहून । गणेशतप आचरिलें महान । प्रसन्न होतां 
गजानन | वरदान त्यास लाभलें ।।१४।। त्या वरदानप्रभावें मारित । 
भ्रीमासुरासी त्वरित । भीमेश नाम तीर्थ मुख्यत्वें ज्ञात | महाएऐश्वर्यप्रदायक 
।।१५।। एकदा उन्हाळ्यांत जलहीन । तें भीमेशतीर्थ होत पावन | 
तीर्थयात्रेस्तव APTA । भीमाचें तेथ जाहलें । । १ ६।। तो पांडुपुत्र स्मानार्थ । 
गदाप्रहारें तीर्थ खोदित । तेव्हां जलधारा उसळत । स्नान करी त्यांत 
भक्तिभावं ।। १७।। बलात्मक ऐश्वर्य तयास प्राप्त त्या तीर्थाच्या माहात्म्ये 
अद्भत । पुढें तो धृतराष्ट्रसुतांस मारित । ऐश्वर्य संयुत होऊनियां ।।१८॥। 
त्यानंतर परम ऋषींस्तव होत । हें तीर्थ स्वधर्मप्रद प्रख्यात । त्याचा 
विस्तार इतर कुंडासम असत | महान असे हें कुंड ।।१९।। ऐंशी हजार 
मुनि आचरित । ब्रह्मप्राप्त्यर्थ तपें अविरत । त्यायोगे ते ब्रह्मभूत समस्त । 
जीवन्मुक्त जाहले ।।२०।। ते तेथ राहून भजत । लंबोदर देवासी 
भक्तियुक्त । पंचतीर्थी असे प्रख्यात । ह्या मयूरक्षेत्रांत ।।२१।। त्या 
पांच तीर्थात करितां स्नान । ब्रह्मभूत होतात जन । प्रथम गणेशतीर्थात 
स्नान । तदनंतर भैम तीर्थात ।1२२।। तदनंतर आर्ष व्यासतीर्थात । त्यापुढें 
कपिलतीर्थी स्नान करित । अन्तीं पुनरपि गणेशतीर्थांत । स्नान करावें 


मु. पु. खंड. ६ अ. २६ 


हा क्रम असे 112311 गणेशतीर्थाच्या पूर्वेस असत । एक उत्तम तीर्थ 
विस्तृत | छत्तीसशें धनुष्यें मर्यादा ख्यात । ह्या पापविनाशक क्षेत्राची 
।।२४।। दक्षिणतीरीं शिव वसत । आपुल्या शक्तिसमन्वित । तेथ 
तीर्थाचा आश्रय घेत । सर्वार्थाचें प्रवर्तक जें । 1२ ५।। उत्तर तीरावर स्थित । 
केशव रमेच्या सान्निध्यांत | सर्वधर्मप्रदाता तो ज्ञात । क्षेत्रांती क्षेत्रधारक 
।।२६।। तें सर्व पापनाशक ख्यात | सहावें तीर्थक्षत्रांत । स्नान करितां 
नर होत । दुःखमुक्त प्रसन्न ।।२७।। गणेशतीर्थाच्या पश्चिमेस । तीर्थ 
उत्तम एक सरस । सर्व पुण्यप्रद नाम तयास । क्षेत्रांतीं तें स्थित असे 
।।२८।। तीर्थाच्या उत्तर तीरावर । भानुसंज्ञायुक्त तीर्थ थोर । भूषविती 
दक्षिण तीर । प्रकृति आणि पुरुषपर ।।२९।। तेथ स्नानमात्रें होत । 
भाविक नर पुण्यवंत । जें जें शुभ वांछीत । तें तें त्यास निश्चित लाभें 
1130 11 सातवें तीर्थ पूर्वेस असत । चतुर्गुण जें प्रमाणांत । या सात 
तीर्थात स्नान करित । त्यास सर्व शुभ लाभें ।।३ १।। आधीं गणेश तीर्थात 
स्मान । नंतर आर्षतीर्थात करून | अघनाशन जें महान । पुण्यदेवीचें 
तीर्थ नंतर ।।३२।। तदनंतर कापिल तीर्थात । गाणप तीर्थी पुनः स्नान 
करित । ऐसा क्रम येथे असत । सांगितला तुम्हां यथामति 113311 
ऐसीं मुख्य सात तीर्थे वणिलीं । जीं मयूरक्षेत्री प्रसिद्ध झालीं । श्रवण 
करिता माहात्म्य लाभली | पापनाशक शक्ति अनेकांसी ।।३ ४।। वाचका 
श्रोत्यांस समस्तांस । ह्या वाचनें पुण्य लाभून खास । सारें दुरित पाप 
जाय विलयास | विकट देवाच्या कृपेनें 113411 ओमिति श्रीमदान्त्ये 
पुराणोपनिषदि श्रीमन्मौठूले महापुराणे षष्ठे खंडे विकटचरिते 
सप्ततीर्थवर्णनं नाम षड्विंशतितमोऽध्याय : समाप्त: । श्रीगजाननार्षणमस्तु | 

(अध्याय सव्विसांवा संपूर्ण) 


पान ५७२ 


